बदली 
उपअभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एळटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८६/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५.६.२०१८ 

छासन आदेठा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने सार्वजनिक 


बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खालील अधिका-यांच्या बदल्या त्यांच्या 


नावासमोर दर्शाविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. 


मुंबई 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
१ | श्रीमती व्ही.एस. भुजबळ सा.बां.उप विभाग क्र.२, बांद्रा | मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.७, 
(पु) मुंबई पग 
२. श्री.सचिन के. धात्रक सा.बां.पूर्व उप विभाग परेल, | सा.बां.उप विभाग क्र.२, बांद्रा 


(प) मुंबई 


३. श्रीमती एम.एस. ब्रम्हे 


ठाणे खाडी पूल उप.विभाग 


सहा.पत्तत अभियंता, पत्तन 


पालघर 


क्र.३ तुर्भे, नवी मुंबई अभियांत्रिकी विभाग, कोंकण 
भवन, नवी मुंबई 
४. श्री.एन.व्ही.भोये सा.बां उपविभाग, भिवंडी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई 
प. श्री.यु.डी.पालवे, सा.बां.उप.विभाग क्र.१, सा.बां.उप विभाग मोखाडा 


६. श्री.आर.सी.जोशी 


सा.बां उप विभाग क्र.२ 
पालघर 


उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. (आदिवासी) विभाग, 
ठाणे 


9. श्री. ए.यु खोब्रागडे 


उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग अलिबाग 


उप कार्यकारी अभियंता, मार्ग 
प्रकल्प विभाग क्र.१, पुणे 


शासन आदेश HATH: एलळटीएस-२०१७/ प्र.क्र. ८६/सेवा-२, दिनांक १५.६.२०१८ 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 
ना श्री. हरद धामापूरकर राहयो ( सा.बां) उप विभाग, | उप अभियंता, 
चिपळूण प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना 
रत्नागिरी 
९. श्री.आर.आर.रोकडे जिल्हा परिषद बांधकाम मार्ग प्रकल्प उप विभाग, कराड 
उपविभाग, राजापूर 
षि ०. $ श्री. एम. ए. नारखेडे सहाय्यक संशोधन उप अभियंता, जिल्हा 
अधिकारी, प्रयोगशाळा, अहमदनगर 
प्रादेशिक प्रयोगशाळा, तुर्भे, 
नवी मुंबई 
शि १. । श्रीमती अ. जे. पटेल द.व.गु.नि.मंडळ कार्यालय | सहा.अधीक्षक अभियंता, 
कोकण भवन नवी मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ,कोकण 
भवन, नवी मुंबई 
१२. | श्री.सी.ए.कोळेकर महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी | सा.बां.उप विभाग, पाली 
आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, मुंबई 
१३. | strat शांताराम सिरसाठे | इमारती बांधकाम उप विभाग | सहायक पत्तन अभियंता, पत्तन 
क्र.३, मुलुंड उप विभाग, अलीबाग 


2. 


संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


es 


उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर 


राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. 


तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव सबंधितांना करुन 


देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर- 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 


लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक 


कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एलळटीएस-२०१७/ प्र.क्र. ८६/सेवा-२, दिनांक १५.६.२०१८ 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१५१७४७३८४६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Arvind Jagannath 
Kamble 


ra, ou=Public Works Department, 


0 ath Kamble 
Date: 2018.06.15 17:49:22 +05'30' 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/पुणे/नाशिक 
. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, सा.बां. विभाग, मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सा.बां.विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
५. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महांडळ, मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड, मुंबई 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगांव, मुंबई 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा/मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/सातारा/अहमदनगर/ 
१३. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 
१४. मा.मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 
१६. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


eba7e16ac87 1 e58cfc3b203f7c127311 


'3b681924bSec78d 1 13291 ff4a25db398420a 


